महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक :- ठेवियो १०.१९/(१२६/२०१९)/अर्थ-१ जलसंपदा विभाग, 
Email - dobudget.2wrd @ maharashtra. gov.in मादाम कामा मार्ग, 
Ph. No. ०२२-२२७९३४४७ हुतात्मा राजगुरु चोक 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ डिसेंबर, २०१९ 
ज्ञापन :- 
विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 
रक्‍कम अदा करणेबाबत. 
संदर्भ :- शासन परिपत्रक क्र. ठेवियो १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि. २६.०५.२००८. 


प्रति, 

१. अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा, प्रकल्प मंडळ, नांदेड 

२. अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 

३. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर 

४. अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर 

५. अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, ज.सं. नागपूर 

६. अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर 

७. अधिक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 

८. अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), यांत्रिकी मंडळ, नागपूर 

९. अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, पुणे 

१०.अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, कोल्हापूर 

११.अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, नांदेड 

१२.अधीक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, बीड 

१३.अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर 

१४. अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती 

१५. अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 

१६. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 

१७.अधिक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर 

१८. अधिक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 

१९. धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे 

२०.अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव 

२१. अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ 

उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात विभागाने 
अवलंबिलेली सुधारित कार्यपध्दत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. या सुधारित 
कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ठेवियो १०.१९/(१२६/२०१९)/अर्थ-१ 


२. सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५- सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना शासकीय 
भविष्य निर्वाह निधी (०१)(०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (योजनेतर) (२२३५-०६०५) या 
लेखाशीर्षाखालील मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ - ७ येथील 
मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना स्तंभ - ८ प्रमाणे एकूण रू. १७,९५,८९७/- (रक्‍कम रू. सतरा लक्ष, 
UMA हजार, Boal सत्याणव Hae) इतका निघी या ज्ञापनाव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. 
३. या ज्ञापनान्वये उपलब्ध करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दि. ३१.०१.२०२० 
पुर्वी खर्च करण्यात यावा. विहीत मुदतीमध्ये निधी खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांची राहील. तसेच निधी विहीत मुदतीमध्ये खर्च न झाल्यास सदर निधी समर्पित करून 
त्याबाबतचा योग्य तो खुलासा सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
४. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वरील रक्‍कम अदा 
करण्याकरिता मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेशाची प्रत शासनास व महालेखापालांच्या 
कार्यालयास पाठवावी. नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वितरीत केलेला निधी तात्काळ आहरित करण्याची 
कार्यवाही करावी. 
५. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधितांना रक्कम अदा केल्याचा दिनांक इत्यादीचा 
तपशील झासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली नमूद केलेल्या 
लेखाशीर्षाखालील खर्च - मेळाचे निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र (Reconciliation Statement) 
महालेखापालाच्या कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 
६. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक - आय- २ खालील २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६० 
इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४ - ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (योजनेतर) 
(२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली संगणकीय वितरण प्रणालीव्दारे वितरीत 
केलेल्या तरतूदीतून भागवावा. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९१२१७१४५०१९७२२७ असा 
आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vidya Girish Deshpande 


1 irl DN: CN = Vidya Girish Deshpande, C = IN, S 
Vidya Girish 11 0101101). 
[) h d Neparashira, OU = Water Resources 
rtment 
esn pan ९ Date: 2019.12.17 15:45:12 +05'30" 
(विद्या देशपांडे ) 


कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग 

सहपत्र - विवरणपत्र 
प्रत- १) महालेखापाल कार्यालय, 9/2 मुंबई / नागपूर 

२) प्रधान सचिव (जसं.) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३) सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


५) लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) अर्थ -१ कार्यासन संग्रहार्थ. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्र. बीजीएम १०.१९/(१२६/२०१९)/अर्थ-१ 


१| आय- ०००८ अधीक्षक अभियंता, sed =f. राजा रामय्या बिआरबिएन - श्रीमती पद्माबाई राजा 
पेनगंगा, प्रकल्प मंडळ, नांदेड |जमकुट ४१२११ जमकुट, पत्नी 


श्रीमती रेखा अशोक 
साठे al श्री. होखर अशोक साठे, 
अधीक्षक अभियंता, सांगली मुलगा 
पाटबंधारे मंडळ, सांगळी श्री. मच्छिद्र 
कोंडीबा ]ोंडगे 


आय - 0099 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, |b. सोन्याबापू रतन | चौकीदार | युपीसी / १२३ | श्रीमती रंजना सोन्याबापू 
आय - ००२६ | लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, | जगताप, चौकीदार जगताप, पत्नी 
अहमदनगर 


श्री. आनंदराव काळजीवाह |गोधवि -३२ श्रीमती लता आनंदराव 


बुधाजी नेवारे क नेवारे 
अधीक्षक, अभियंता, गोसीखुर्द 


क 
आय- ००३१ ी == मजुर ae =e 

८ प्रकल्प मंडळ, नागपूर श्री. रुपचंद पतिराम |मजुर गोधवि - १३२ |श्रीमती लिला रुपचंद 
मरसकोल्हे, मजुर मरसकोल्हे, पत्नी 


९ श्री. प्रभुबालाजी ।मदतनीस ।गोधवि- १४३ श्रीमती निळाबाई प्रभु ६०,००० 
वासेकर, मदतनीस वासेकर, पत्नी 


१० श्री. पंढरीनाथ 
सदाशिव सावंत, 
अधिक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र कारकून 
आय - ००३२ कारकून 
i विकास प्राधिकरण, नाशिक 


१२| आय - ००३७ | अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), 


यांत्रिकी मंडळ, नागपूर 


१३ 


अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी 


आय - ००३८ न 
कर मंडळ, पुणे 


अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी 
मंडळ, कोल्हापूर 


१५ 


आय -००४० 
१७ 


आय -००३९ 


अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी 
मंडळ, नांदेड 


१८॥ आय -००४१ 


लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
नागपूर 


२२) आय -००५८ 


अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा 


आय - ००४९ सिंचन म 
सिंचन मंडळ, अमरावती 


अधीक्षक अभियंता, पुणे 
पाटबंधारे मंडळ, पुणे 


के. श्री. पुरुषोत्तम 
आनंदराव खेकारे, 
मदतनीस 


मदतनीस ।सीईयु-३६३ श्रीमती रेखा पुरेषोत्तम 


खेकारे, पत्नी 


मदतनीस ।जीएमडीए- श्रीमती निर्मला बाळु 
२२७ कांबळे, पत्नी 


कै. मिलींद संताराम मदतनीस ।जीएमडीए - 


के. बाळू मोतीराम 
कांबळे, मदतनीस 


कै. श्री. संभाजी मदतनीस |एमडीएएल - 


४८४ 


श्रीमती शोभा राजेंद्र 
जगताप, पत्नी 


श्रीमती शोभा सुर्यभान 
जगताप, पत्नी 


एकुण 


श्री.शालीकराम ।मजुर उवपावि - ४५३ श्रीमती प्रतिभा शालीकराम 
गुलाबराव राऊत राऊत, पत्नी 


कु. कलावती कनिष्ठ ।बीआर/बीएन श्रीमती पार्वती ओंकारेश्वर 
ओंकारेश्वर महिधर |ळिपीक ।४९०७२ महिधर, पत्नी 


आयजेएन / 
एनआरबीसी 
९८७ 


लिलाधर वाल्मीक ।|चौकीदार 


के. सत्यप्रेम आयडी श्रीमती संगिता सत्यप्रेम 
चंद्रभान घडसे, घडसे, पत्नी 
चौकीदार 
के. संजय शाखा आर, श्रीमती अज्ञा संजय 
मुरलीधरराव महाजन, पत्नी 
अधीक्षक अभियंता, नांदेड | हजन, शाखा 

पाटबंधारे मंडळ, नांदेड  |अभियंता 
के. उत्तम निवृत्ती आयडी श्रीमती संगिता उत्तम 
हटकर, चौकीदार हजकर, पत्नी 


कै. दिळीप मोहन  ।चौकीदार आयडी श्रीमती ललिताबाई दिलीप 
हटकर हटकर, पत्नी 


२७) आय - ००६० | अधीक्षक अभियंता व प्रशासक |कै. हरिदास शिपाई  ।800-॥/७७ श्रीमती कुसुम हरिदास 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, |भगवान अटुळे अटुळे, पत्नी 
सोलापूर 


२८ श्रीमती TA कडुबाळ मुळे, 
अधिक्षक अभियंता व प्रशासक पत्नी 
आय - ००६२ 
RB 


mon 
७) 
fo) 
8 
[4] 


त 
(७) 
५) 
8 
0 


आय - CO48 


ma ea 
[७] AD 
° ae) 
8 0 
0 mn 


A 
ww 
AD 
Oo 

0 
mn 


लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 


गोया तात श्री. अंबादास बंडु ओअआयडी - २३५ [श्रीमती कमलबाई अंबादास 
औरंगाबाद = 


जाधव 


mn 
घरि 
8 
8 
° 


एकुण 


30] आय - ००७४ | धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, |कै. अतुल जयवंत |कनिष्ठ ।पीडब्लुएमएच - |श्रीमती निशीगंधा अतुल 
धुळे नाटेकर लिपीक ।८४०८६ नाटेकर, पत्नी 


एकुण 
३१| आय -००७५ | अधीक्षक अभियंता, जळगांव |के. तुकाराम महारु |कनिष्ठ ।पीडब्लुएमएच - [श्रीमती छाया तुकाराम 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
जळगांव 


३२१) आय -०१०१ | अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ (श्री. रमेश पांडुरंग |मजुर का.अ./ अप्रवि -|श्रीमती माया रमेश राऊत, 
सिंचन मंडळ, यवतमाळ ।राऊत, मजुर पत्नी 


एकुण 7 
एकुण सर्व १,७९५,८९७ 


oO 

m on m mom} om on A 
fe) ° 0 fe) 0 fe) 0 
0 fe) fe} ° 0 | fe} 
0 8 fe} 8 0 8 fe} 
0 0 0 0 0 0 0 


Digitally signed by Vidya Girish Deshpande 


| ir] DN: CN = Vidya Girish Deshpande, C = IN, S = 
V | dya G | r | $ h Mane(ashira, 6 = Government Of Maharashtra, 
OU = Water R Department 
Deshpande Date: 2019.12.17 15:45:42 +05'30" 
(विद्या देशपांडे) 


कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग 


